मा. राज्यमंत्री महोदयांना शासकीय 
निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३७६/भागनस्ती/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:-शासन निर्णय क्रमांकः- शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ, दि.३ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


श्री.दत्तात्रय विठोबा भरणे,मा.राज्यमंत्री( सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मृद व 
जलसंधारण, वने, Wea, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन) यांना मलबार हिल 
येथील "अवंती-१३" या शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


2. सन्माननीय राज्यमंत्री महोदय यांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले 
निवासस्थान पंधरा दिवसांच्या काळावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१२१०१६४९५८८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajesh Sudhakar 
Wadnerkar 


(रा.सु.वडनेरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


४. संबंधित मा. राज्यमंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 


. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


९. मा.उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
१०. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३७६/भागनस्ती/२३-अ 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१०. 
२०. 
२१. 


२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -४४४०३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्डबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ९४००००१. 

उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 
उप अभियंता, मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 


२६.निवडनस्ती/कार्या-२३अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


